मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
जिल्हावार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 
अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
दर्जोन्नतीकरण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१८१/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२३ 


वाचा: 


q 


~~ 


शासनपरिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 


२) शासननिर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक of 
जानेवारी, २०२२. 

३) शासनपरिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक २१ 
एप्रिल, २०२२. 

४) शासननिर्णय, नियोजन विभाग मांकःडीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक १८मे, २०२२. 

५) शासननिर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक २६ सप्टेंबर, 
२०२२. 

६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/ १०३/२०२३, दिनांक ०५ जानेवारी, २०२३. 

७) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ३९० /2023, दिनांक २५ जानेवारी, २०२३. 

शासन निर्णय: 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 


अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
(कि.मी.) अंदाजित नियमित 
रक्‍कम देखभाल व 
(रू.लक्ष) | दुरुस्ती अंदाजित 
रक्‍कम(रू. लक्ष) 
इजिमा- १४२ इचोरा माळेगाव ते 
आर्णी (सावळी) रस्ता धि a on 
DPC-YAV- a 
खेड ते बिड उमरीपठार रस्ता ४.५२५ ३४७.६४ २४.३३ 
घाटंजी il पारवा ते पार्डी (वाढोणा) मेजदा रस्ता १.४५५ १३२.३० ९.२६ 
केळापूर रा .मा.०८ ते खैरगांव खुर्द रस्ता २.३०० १६३.२१ ११.४३ 
वां DPC-YAV- माणकोपरा ते सांगलवाडी लोही कवा see म 
(Il)- 02 We 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१८१ /बांधकाम-४ 


अ.क्र. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
(कि.मी.) अंदाजित नियमित 
रक्‍कम देखभाल व 
(रू.लक्ष) | दुरुस्ती अंदाजित 
रक्‍कम(रू. लक्ष) 
६ नेर ते उदापूर ता. बॉर्डर रस्ता. २.७३० २१६.५८ १५.१६ 
9 अडगाव ते कारखेडा रस्ता ३.२०० २२५.२४ १५.७७ 
८ ne माणिकवाडा लंकेनाथ रस्ता. १.३०० ८८.८२ ६.२२ 
९ मांगलादेवी कुऱ्हेगाव रस्ता. ३.२७० २५७.९२ १८.०५ 
१० राममा -३६१ ते हिवरा रस्ता ८.१२५ ६४९ .२० ५०.८९ 
a DPC-YAV- _— earns रस्ता 
zk q कळंब fie राममा -३६१ ते भवानापूर रस्ता ७.००० ५४९.२९ ३८.४८ 
१२ (प्र-मा.जि.१७) ते सावंगी रस्ता ३.१८७ २५०.११ १७.५० 
क | Se घमापुर ते बोरगाव रस्ता २.२०० १६७.५३ ११.७३ 
उमरखेड ea a 
- Wea ते ब्राम्हणगांव रस्ता am eas nee 
DPC-YAV- (VR-199,193) न 
(॥)-०४ zy (बिजोर) ते कोठ 
see | आतार रा .मा.२०४ (बिजोरा) ते कोठारी - त क गक 
; (राजुरा ते कोठारी) बेलदरी रस्ता न न न 
वह इजिमा-१६८ ते हनुमान नगर ते an an seis 
-भाग ( पिंपळगाव ते आमटी रस्ता)१ : i ह 
१७ प्रजिमा-३७ ते जगापूर रस्ता LR-2E, २.७०० १९७.७९ १३.८५ 
oe DPC-YAV- | इ_मा.जि.३२ते लाखी तालुका सिमा ’ dedi 
१८ (॥-०५ रस्ता 9.200 ८३.५२ नट 
रा.मा.२५७ (पुसद) ते 
१९ ते इंदीरानगर-पाळोदी रस्ता २.५०० २१४.२६ १५.१४ 
भाग-१(९/३-७६) 
२० इजिमा -२८ ते बोंडारा रस्ता १.८७५ १३३.३२ ९.३३ 
२१ इजिमा-८ (पोखरी) ते दरदेवाडी रस्ता २.६०० १८५.२३ १२.९७ 
इजिमा-२८ ते सुधाकरनगर- 
OR अतयांत DPC-YAV- tena oer 4,000 (93.92 4.92 
महागाव वी माळवागद रस्ता (ODR-9¢2) 
= रामा २०४ (खडका) ते चिलगव्हाण — ee va 
रस्ता (VR-&§) न म. 
प्रजिमा-४२ (तिवरंग) ते मलकापूर 
२४ one 3.940 203.0¢ १४.२२ 
रस्ता (/॥३-६६) 
वा रामा-३०० ते धानोरा धामणी रस्ता रा Sai a 
“S4O अ F 
: ae DPC-YAV- (ODR-44,VR-199, ७२) : 2 
यवतमाळ ae aaa 
a (II)- ०७ वाई (मोझर) भांब ते ता. शि शं ल 
.१०० १४६. : 
(VR-¢&) 
२७ | मारेगाव | DPC-YAV- वरुड ते नेत रस्ता १.६५० १४२.७० ८.६४ 


पृष्ठपपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१८१ /बांधकाम-४ 


ताळुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
(कि.मी.) अंदाजित नियमित 
रक्‍कम देखभाल व 
(रू.लक्ष) | दुरुस्ती अंदाजित 
TEAR. लक्ष) 


२८ 


x8 


(॥0-०८ रा.मा.३१४ सोनेगाव ते तालुका बॉर्डर 


8. Re .५८ 
झरी सुसरी रस्ता (TR-99) ) ह कॉ a 


जामणी रा.मा.२७३ ते कारेगाव रस्ता 
१२.११० ८६७.३५ ६०.७१ 


एकुण २९ कामे ११५.३२७ ८७१४.९१ ६१४.३५ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, 


प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व ardiax कार्यान्वीत 
करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच संबंधित 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच कार्यारंभ 
आदेशा देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात यावी. 


) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व Hydraulic 
Calculations Aa: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित करण्यात 
यावे. 

i) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या रस्त्यांची 
कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुनःश्वखात्री करण्यात यावी. 

॥) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या जलाडायाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे या कामावर 
कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

४) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली असावी. 

४७ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/ दरपृथ:करण/ रकक्‍्कम/ 
दरपृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतरबाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही 
उत्तर दायित्व असणार नाही. 

५) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य कोणत्याही 
योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१८१ /बांधकाम-४ 


महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर 
नाही, याची खातरजमा करावी. 

५) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vill) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

9) सदर कामे SERV आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ कि.मी. 
त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथःकरणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले बाबत 
खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या 
सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


०२. सदरकामावरीलखर्च* मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) (०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥///५/.18॥॥8/851॥.9०५/.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१२५४२५२५२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.03 19:12:45 +05'30' 
(प्र. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
२) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 
५ खाजगीसचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
६) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
७ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अमरावती 


विभाग, अमरावती. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा यवतमाळ. 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ. 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१८१ /बांधकाम-४ 


१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठपपैकी५ 


